“शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील 
निवासी इमारतींचे परिरक्षण व दुरुस्ती” व 
“शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे 
परिरक्षण व दुरुस्ती” या प्रयोजनांर्थ 
स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३/अर्थ-२ 
मंत्रालय, (मुख्य इमारत) चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-॥, नागपुर यांच्या कार्यालयाचे 


पत्र क्रमांकः क्र.टि.एम./जिआर.॥ /युओआर-२६/१०४ दिनांक २१.०४.२०२३ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्यातील जनतेस प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरवून मानवी जीवनाचा दर्जा 
उंचाविणे ही राज्य शासनाची महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या 
बळकटीकरणासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करुन त्याचे जतन करणे 
आवश्यक आहे. राज्यात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा 
तसेच तेथील निवासस्थानांचा योग्य दर्जा राखण्याच्या उद्देशाने मा.उपमुख्यमंत्री यांनी सदर 
इमारतींच्या देखाभाळ व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत चिन्हांकीत निधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे सुचित केले आहे. 


उपरोक्त वस्तुस्थिती नुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/ तेथील निवासस्थानांच्या 
दुरुस्ती व परिरक्षणाकरीता विशिष्ट ठोस स्वरुपात चिन्हांकीत निधी उपलब्ध करुन दिल्यास 
सदर इमारतींचे आयुर्मान वाढेळ. सदर इमारती कायमस्वरुपी नीटनेटक्या व स्वच्छ ठेवता येतील. 
त्यामुळे या इमारतींवर वारंवार दुरुस्ती खर्च करण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. सदर 
प्रयोजनार्थ निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


०१. “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी इमारतींचे परिरक्षण व दुरुस्ती 
(अनिवार्य)” व “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे परिरक्षण व दुरुस्ती (अनिवार्य)” या प्रयोजनांर्थ 
पुढीलप्रमाणे दोन स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३/अर्थ-२ 


१.१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी इमारतींचे परिरक्षण व दुरुस्ती : 


मराठी इंग्रजी 
मागणी एच-३ Demand H-3 
क्रमांक 
प्रधान २२१६ गृहनिर्माण Major 2216 Housing 
Head 
लेखाशिर्ष हड 
उप ०५, एकत्रित सर्वसाधारण Sub Major | 05- General Pool 
प्रधान । निवासव्यवस्था- बांधकाम ह eet 
Construction 
ळेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष ०५३, परिरक्षण व दुरुस्ती Minor 053, Maintenance and 
Head Repairs 
गट ay | (०४) निवासी इमारतींचे परिरक्षण व | Group (04) Maintenance and 
Head Repairs of Residential 
दुरुस्ती Buildings 
उप गट | (०४ (२८) शासकीय वैद्यकीय Sub (04) (28) Maintenance 
महाविद्यालयांतील निवासी Group and Repairs of 
शीर्ष : निवासी Head Residential Buildings of 
इमारतींचे परिरक्षण व दुरुस्ती Government Medical 
(अनिवार्य) (२२१६३२२१) €९-०112265 (Committed ) 
(22163221) 
उद्दिष्ट २७, लहान बांधकामे Object 27, Minor Works 


9.2 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे परिरक्षण व दुरुस्ती : 


मराठी इंग्रजी 
मागणी । एच-६ Demand _ | H-6 
क्रमांक 
प्रधान २०५९ सार्वजनिक बांधकामे Major 2059 Public Works 
लेखाशिर्ष paces 
उप ०१, कार्यालयीन इमारती Sub Major | 01- Office Buildings 
प्रधान पटत 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष ०५३, परिरक्षण व दुरुस्ती Minor 053, Maintenance and 
Head Repairs 
गट शीर्ष | (03) कार्यालयीन इमारतींचे Group (04) Maintenance and 
परिरक्षण व दुरुस्ती Head ba ee of Office 
Buildings 
उप गट | (03) (30) शासकीय वैद्यकीय Sub (03) (30) Maintenance 
महाविद्यालयांचे Grou and Repairs of 
शीर्ष क्षणव फे P 
महाविद्यालयांचे परिरक्षण व दुरुस्ती Head Government Medical 
(अनिवार्य) (२०५९४६६५) Colleges (Committed ) 
(20594665) 
उद्दिष्ट २७, लहान बांधकामे Object 27, Minor Works 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३/अर्थ-२ 


०२. सदरचा शासन निर्णय हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-॥, नागपुर यांच्या उक्त वाचा येथील 
पत्र तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०९/अर्थ-१२ दिनांक ०५/०५/२०२३ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१२२०१०५३४४९०१८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT 5 HADAMBAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaebd213059ef821a6b991 1 0ee3fcc8fa5a1 18233e996b8de 
Scdfcb952b7e54f, 


pseudonym=C7337736071DD314BDFFB3AC5F6CBB892051EA3F, 
serialNumber=A780113293492D7D7CF24D6FBA7E918480BF64A1E 
D959BFBS6AE4898BDEAB6D1, cn=PRASHANT S HADAMBAR 


(प्रशांत TSAR ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सर्व. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व. 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी,सर्व. 
११.निवासी लेखाधिकारी.सर्व. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
१३.वित्त विभाग (व्यय-११/अर्थ-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (कार्यासन अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


